जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर. यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.६६/कार्यासन ११. 
मादाम कामा मार्ग, ५वा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनाक : २४ सप्टेंबर, २०२४. 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय, क्र. अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.६६/कार्यासन ११,दि.०१/०३/२०२४. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६/०९/२०२४. 
४. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.₹8.४३/५९४/२०२४, दि.२०/०९/२०२४. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील २४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि. 09.03.2028 ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, राहाता, जि.अहमदनगर 
हे दि. २७.०४.२०२४ पासून नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आल्यामुळे १८ पदांची वाढ झालेली 
आहे. 


संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु , ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही , अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर 
यांच्या आस्थापनेवरील २६० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांनी दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Ted नमूद केलेली २६० अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
(१ | लघुलेखक ग्रेड-१ ०३ 
२ लघुलेखक ग्रेड -२ ०३ 
३ लघुलेखक ग्रेड -३ ११ 
४ अधिक्षक ०८ 
षु सहाय्यक अधिक्षक १३ 
& वरिष्ठ लिपिक ३६ 
9 कनिष्ठ लिपिक १०१ 


८ कनिष्ठ लिपिक (लघुलेखकाचा भत्ता) Lev | १ 

वाहन चालक ०२ 
१० _ | मुख्य बेलिफ ०३ 
११ । बेळीफ ३७ 
१२ । पुस्तक बांधणीकार ०२ 
१३ । हवालदार | od q 
१४ ।शोपाई aC 
१५ | पहारेकरी ०८ 
१६ ।सफाईगार ०३ 

एकूण अस्थायी पदे २६० 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२)जिल्हा व सत्र RATATAT, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४०१७२)(दत्तमत)(अनिवायी, 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६०१५३०२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


HEMANGI AJIT 
SHETYE 


(हेमांगी sez ) 
कार्यासन अधिकारी 


१ प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जि.अहमदनगर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४ महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर. 

६. विधिव न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्तविभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKK 


